स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व 
कार्यपद्धती अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ 
रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-११२२/प्र.क्र.२२३/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२२ 
संदर्भ :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे कार्यालयाकडील 
पत्र जा.क्र.आस्था/अंतिम-तासेजेसू/स्वीयस/प्रअ/रवका/कक्ष-१(३)/९८८७/२०२२ पुणे-१, 
दि.११.११.२०२२ 
3) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ 


- शासन परिपत्रक - 


स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची 
तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग शासन 
निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात 
आली आहे. 
२. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती करण्यात येते 
की, स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची 
तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची त्यांनी स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी या 
पदावरील अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणून त्यांचे 
आक्षेप/त्रुटी याबाबत माहिती मागविण्यात यावी. संबंधित स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व 
कार्यपद्धती अधिकारी यांच्याकडून आक्षेप/त्रुटी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत त्यांच्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची 
माहिती आपल्या कार्यालयातील अभिलेख्यानुसार तपासून आपल्या अभिप्रायासह या विभागाकडे पुढील एक 
महिन्याच्या कालावधीत पाठवावी. विहित कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद 
केलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती/तपशीील बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात येईल. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२०५१६१३२४५५२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, GANESH MOHAN: 
KATHAWATE 


(गणेश काथवटे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


प्रत :१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/दक्षिण विभाग, मुंबई/ पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व विभाग, 
नागपूर/मध्य विभाग, औरंगाबाद यांना अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 
3) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१.संवर्गाचे नाव : स्वीय सहाय्यक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-११२२/प्र.क्र.२२३/तुरूंग-१ दिनांक ०५ डिसेंबर, २०२२ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


२. वेतनश्रेणी : पीबी-२ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन ४४०० 
३.दिनांक ०१ जानेवारी २०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


अ. | नियम शि कर्मचाऱ्याचे नांव | संबंधित | जन्मदिनांक शि नियम ३(२) | जेष्ठते पेवानिवत्ती शैक्षणिक अर्हता शि 
क्र. | ३ (२) 'पदावरील (अ) नुसार | दिनांक दिनांक 
(ब) नियुक्‍ती संवर्गात 
नुसार चा मार्ग- प्रत्यक्ष रुजू 
जेष्ठता दिनांक 
क्रमांक 
| १_| २ ३ v ष्‌ द | ७ | ८ ९ | go 
g १ | श्री.अनिल दत्तात्रय वाघ पदोन्नती । ०१.०६.१९६५ | खुला ३१.१२.२०१२ | ३१.१२.२०१२ | ३१.०५.२०२३२ । बी.कॉम. Foo 
२ २ श्री. ए.एस. चव्हाण णि ०१.०६.१९६३ | खुला ३१.१२.२०१२ | ३१.१२.२०१२ | ३१.०५.२०२१ । बी.कॉम, शि 
एल.एल.बी. (जनरल 
एल.एल.बी. (स्पेशल) 
एल.एल.एम (क्रिमी.) 
३ ३ श्री.आर.व्ही.कोष्ट । पदोन्नती | ०८.०२.१९६९ | विमाप्र ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | २८.०२.२०२७ | एम.कॉम. जिल जाग 
डु ४ । श्री.एस.एम.हिंगमिरे पदोन्नती । ०३.०६.१९६९ | इमाव ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | ३०.०६.२०२७ =| बी.ए. बी.एड. Foo 
ष्‌ ष्‌ श्री.डी.एस.मोरे पदोन्नती । १०.०१.१९७० | भज-ब ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | ३१.०१.२०२८  । बी.ए. Foo 
& नि श्री.एन.जे.नेमण । पदोन्नती | १८.०४.१९७१ | इमाव २६.११.२०१५ | २६.११.२०१५ | ३०.०४.२०२९ । बी.कॉम Foo 
७ ७ । श्री.एस.जी.जढर पदोन्नती । २९.०८.१९७४ | अ.जमाती | १४.१२.२०१५ | १४.१२.२०१५ | ३१.०८.२०३२ । बौ.कॉम Foo 
८ ८ श्री.व्ही.बी.गेडेवाड पदोन्नती | २८.०३.१९७७ | अ.जमाती | २६.११.२०१५ |] २६.११.२०१५ | ३१.०३.२०३५ । एम.कॉम Foo 
९ ९ श्री.बी.पी.चव्हाण । पदोन्नती | ०३.०५.१९६४ | अ. २६.११.२०१५ | २६.११.२०१५ | ३१.०५.२०२२ | एम.कॉम शिंग | 
१० १० | श्री.डी.एस.आंधळे पदोन्नती | ०७.०८.१९७२ | भज-ड | २६.११.२०१५ । २६.११.२०१५ | ३१.०८.२०३० | बी.ए. Fo 
११ १९ | श्री.राजेंद्र किसन दिघे | पदोन्नती | २१.०४.१९७२ | खुला २९.१२.२०१८ | २९.१२.२०१८ | ३०.०४.२०३० | बी.कॉम Foo 
१२ | १२ | श्री.अशोक वामन डेरे । पदोन्नती | ०१.०६.१९७१ | खुला २९.१२.२०१८ | २९.१२.२०१८ | ३१.०५.२०२९ | बी.कॉम Fo 
१३ १३ | श्री.संदिप अशोकराव धसे पदोन्नती । २३.११.१९७३ | विमाप्र ३१.१२.२०१८ | ३१.१२.२०१८ | ३०.११.२०३१ । एमएससो, एम.एड., aan 
एम.एस.डब्ल्यू 
ay १४ । श्री.यशवंत शिवाजी सानप पदोन्नती । ०१.०६.१९६८ | भज-ड २९.१२.२०१८ | २९.१२.२०१८ | ३१.०५.२०२६ | बी.ए. Fo 
१५ | १५ | श्री.नंदकिशारे विक्रम पाटील | पदोन्नती | ०२.०७.१९७२ | खुला २९.१२.२०१८ | २९.१२.२०१८ | ३१.०७.२०३० |। SLT. Fo 


'एकुण मंजूर पदे :२९ 


भरलेली पदे : १५ 


रिक्‍त पदे: ०६ 


